प्रशासकिय अधिकारी, गट-अ (राजपत्रित) 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: एमएफएस-२०२२/प्र.क्र.०४/ फ-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ जुन, २०२३. 


संदर्भ:- महसूल व वन विभाग शासन आदेशा क्रमांक: क्र.एमएफएस-२०२२/प्र.क्र.०४/फ-८ 
दि.२८ नोव्हेंबर, २०२२ 


शासन Beat :- 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये श्री. प्र. ना. Sars, कार्यालय अधिक्षक यांना प्रशासकीय 
अधिकारी, गट-अ, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा. नागपूर यांचे कार्यालय कक्ष-९ या 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. श्री. डंबाले यांनी वैद्यकीय कारणास्तव 
पदोन्नतीने दिळेल्या पदस्थापनेत बदल करुन प्रशासकीय अधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) 
अमरावती पदावर पदस्थापना देण्याची विनंती केली आहे. 
२. त्यानुषंगाने सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने संदर्भाधीन पदोन्नतीच्या पदस्थापनेच्या आदेशात 
बदल करुन श्री. SIS यांना खालील पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. त्यांनी पदस्थापना 
दिलेल्या पदावर तात्काळ हजर व्हावे. 


अ.क्र अधिका-यांचे नाव पदस्थापना शेरा 
ae २ ३ [al 
q श्री. पी.एन. डंबाले, तात्कालिन । प्रशासकीय अधिकारी, रिक्त 
कार्यालय अधिक्षक, उप मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) । पदी 
वनसंरक्षक अमरावती यांचे अमरावती यांचे कार्यालय. 
कार्यालय 


३. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०६०२१८२८१२६४१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANANDA SHANKAR : 
SHENDAGE 


(आनंदा 31S) 
अवर सचिव, महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२२/प्र.क्र.०४/ फ-८ 


३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, म.रा., पुणे. 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 
६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक /सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक / वन्यजीव) 

. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
१०. सर्व वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण 
११. सर्व मुख्य वनसंरक्षक / उपवनसंरक्षक 
१२. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
१३. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१५. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१६. संबंधित अधिकारी / प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत. 
१७. निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


